वाचा :- 


सन 2023 तेंदूपाने हंगामाकरीता शासकीय / 
खाजगी भुमितून तेंदूपाने खरेदी दरास मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग, 


शासन निर्णय क्र. तेंदूआ-२०२२/प्र.क्र.१४३/फ-९ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२२ 


२६.०९.२०२२ 


१) महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र.तेंदूआ-२०२२/प्र.क्र.१४३/फ-९, दिनांक 


२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. 


कक्ष-२०(२)/ तेंदू/प्र.क्र.०१/३३०/२०२२-२३, दिनांक १३.१०.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वनोपज (व्यापार नियमन) अधिनियम, १९६९ च्या कलम ६ खाली नियुक्त केलेल्या 


सल्लागार समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन, सन २०२३ च्या तेंदू हंगामासाठी शासकीय / खाजगी 


भूमीतून तेंदू पाने खरेदी दर पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र प्रभागातील घटक प्रतीप्रमाण गोणी 
शासकीय भुमितून | खाजगी भुमितून 
खरेदी दर रुपये | खरेदी दर रुपये 
a गडचिरोली वन वृत्तातील भामरागड, RATT, ३६५०/- ३७००/- 
आलापल्ली, वडसा व गडचिरोली वन विभागातील 
सर्व घटक (गडचिरोली जिल्हा) 
२. चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ व अमरावती २७००/- २७५०/- 
वनवृत्तातील सर्व घटक (गडचिरोली वगळता 
विदर्भातील सर्व जिल्हे) 
३. औरंगाबाद, धुळे, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर आणि २४००/- २४५०/- 


नाशिक वनवृत्तातीळ सर्व घटक (गडचिरोली व 
विदर्भातील सर्व जिल्हे वगळून महाराष्ट्र 
राज्यातील इतर जिल्हे) 


शासन निर्णय क्रमांकः तेंदूआ-२०२२/प्र.क्र.१४३/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४१८१२३२१५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS : 
NARAYAN र 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

४. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

५. जिल्हाधिकारी (सवी 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे / नाशिक / पुणे / नागपूर / अमरावती/ औरंगाबाद/ धुळे/ यवतमाळ 
वनवृत्त. 

७. उपवनसंरक्षक (सवी 

८. महालेखापाल-/॥ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

९. वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.निवडनस्ती फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


